RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg . No.MH /MR/ South -339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक १९ ] 


सोमवार , मे २६ , २०१४ / ज्येष्ठ ५, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ५ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्व्यवसाय विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मे २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक आकृवि. १२१४ / प्र.क्र . १८५/१५ ओ. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचेविनियमन आणि शीसकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आलेले सर्व 
विद्यामान नियम , आदेश किंवा विलेख यांचे अधिक्रमन करून सदर अधिनियमाच्या कलम-७ मधील तरतुदीनुसार या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता 
कृषी विभागाचे सचिव हे विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख आणि आयुक्त ( कृषी) हे विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, कृषी 
संभागाचे सह संचालक ( कृषी) यांना प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील 
गट - अ ते गट - ड मधील सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची सूची पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात 


येत आहे : 


: 


अ.क्र . 


बदली करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी 


१ . 


संवर्ग 

( २ ) 
महाराष्ट्र कृषी सेवा व सामान्य राज्य सेवा गट - अ 
( बदल्यांचे विनियमन अधि ., २००५ कलम ६ मध्ये नमूद 
वेतनश्रेणी रुपये १०,६५०-१५,८५० व त्यापेक्षा अधिक 
वेतनश्रेणी असलेले अधिकरी). 


मा . मुख्यमंत्री 


( १ ) 


भाग चार - ब -५ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २३, २०१४ / ज्येष्ठ २, शके १ ९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२ . 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव ( कृषी) यांचेशी 
विचारविनिमय करून कृषी विभागाचे प्रभारी मंत्री. 


महाराष्ट्र कृषी सेवा व सामान्य राज्य सेवा गट - अ 
( वेतनश्रेणी रुपये १,०६०-१५,८५० पेक्षा कमी) 
महाराष्ट्र कृषी सेवा गट - ब / सामान्य राज्य सेवा 
गट - ब / महाराष्ट्र कृषी सेवा गट - ब ( कनिष्ठ ) राजपत्रित . 
गट - ब ( अराजपत्रित ) व गट - क 


३ . 


आयुक्त ( कृषी) 
संबंधित विभागाचेविभागीय कृषी सह संचालक 


४ . 


गट - ड 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि. द. ठाकूर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


